RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31744 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग एक - ल 


वर्ष ४ , अंक १२ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२, २०१८ / श्रावण २५-३१, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये २३.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना , आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. श्रीमती सी . ए. नाथानी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २७ एप्रिल २०१८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६९३.- श्रीमती सी . ए. नाथानी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २७ एप्रिल २०१८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २५ एप्रिल २०१८ ते २६ एप्रिल २०१८ पर्यंत एकूण २ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती सी . ए. नाथानी ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती सी . ए. नाथानी ह्या सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


. 


मुंबई, 
दिनांक ११ जून २०१८ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


. 


भाग एक - ल -१ 


२ 


वाचा . 


- 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२, २०१८ / श्रावण २५-३१, शके १९ ४० 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
श्रीमती रो. सु . गुप्ते, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ५ जून २०१८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७५३. – श्रीमती रो . सु . गुप्ते, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ५ जून २०१८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ जून २०१८ ते १५ जून २०१८ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ९ जून २०१८ ते १० जून २०१८ व रजेच्या पुढे दिनांक १६ जून २०१८ ते १७ जून २०१८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली 
आहे . 

श्रीमती रो. सु. गुप्ते ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती रो . सु. गुप्ते ह्या सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २५ जून २०१८ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


वाचा . 


. 


. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
श्री . वि . वि. नेसवणकर , सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ६ जून २०१८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७५४. - श्री . वि . वि . नेसवणकर , सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ६ जून २०१८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १२ जून २०१८ ते १४ जून २०१८ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली 
आहे . 

श्री. वि . वि. नेसवणकर हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . वि . वि . नेसवणकर हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २५ जून २०१८ . 


सी . प्र. हंजनकर, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई. 


३ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२ , २०१८ / श्रावण २५-३१, शके १ ९ ४० 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. श्री . प्र. ना . चेडे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक ४ जून २०१८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७५५. – श्री . प्र. ना . चेडे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक ४ जून २०१८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ जून २०१८ ते १५ जून २०१८ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ९ जून २०१८ ते 
१० जून २०१८ व रजेच्या पुढे दिनांक १६ जून २०१८ ते १७ जून २०१८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात आली आहे. 

श्री. प्र. ना. चेडे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . प्र. ना . चेडे हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २५ जून २०१८ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


~ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. श्री . सु . म. कटके, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद यांचा दिनांक ८ जून २०१८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७५६. - श्री . सु . म. कटके , सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक ८ जून २०१८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ जून २०१८ ते १५ जून २०१८ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ९ जून २०१८ ते १० जून २०१८ व रजेच्या पुढे दिनांक १६ जून २०१८ ते १७ जून २०१८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . सु . म. कटके हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . सु. म. कटके हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २५ जून २०१८ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


. 


भाग एक - ल -१ अ 


वाचा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२, २०१८ / श्रावण २५-३१, शके १९ ४० 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
श्री . के. एन . शिंदे, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, अहमदनगर यांचा दिनांक ६ जून २०१८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७५७.- श्री . के. एन . शिंदे, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, अहमदनगर यांना त्यांच्या दिनांक ६ जून २०१८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ६ जून २०१८ ते ८ जून २०१८ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ९ जून 
२०१८ ते १० जून २०१८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . के. एन . शिंदे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय , अहमदनगर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू 

राहिली असती. 
रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . के . एन . शिंदे हे न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय, अहमदनगर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


१ 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २५ जून २०१८ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. श्री . एम . एम. शेख , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, अमरावती यांचा दिनांक ११ जून २०१८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७५८.- श्री. एम. एम . शेख , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, अमरावती यांना त्यांच्या दिनांक ११ जून २०१८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १४ जून २०१८ ते दिनांक २२ जून २०१८ पर्यंत एकूण ९ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २३ जून 
२०१८ ते २४ जून २०१८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . एम . एम . शेख हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , अमरावती या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एम . एम. शेख हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, अमरावती या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २५ जून २०१८ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


द 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२, २०१८/ श्रावण २५-३१, शके १ ९ ४० 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. श्री . आर. आर. हस्तेकर, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , वर्धा यांचा दिनांक ११ जून २०१८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७५९.- श्री . आर. आर. हस्तेकर, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , वर्धा यांना त्यांच्या दिनांक ११ जून २०१८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १३ जून २०१८ ते दिनांक १५ जून २०१८ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक १६ जून 
२०१८ ते १७ जून २०१८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . आर . आर . हस्तेकर, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, वर्धा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर , श्री . आर. आर. हस्तेकर , हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, वर्धा या पदावर स्थानापन्न होतील. 


. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई. 


दिनांक २५ जून २०१८ . 


~ 


वाचा. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
श्री . आर . आर. हस्तेकर, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, वर्धा यांचा दिनांक ११ जून २०१८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७६०.- श्री . आर. आर. हस्तेकर, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, वर्धा यांना त्यांच्या दिनांक ११ जून २०१८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २० जून २०१८ ते दिनांक २२ जून २०१८ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २३ जून 
२०१८ ते २४ जून २०१८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . आर. आर. हस्तेकर, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, वर्धा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर , श्री . आर . आर. हस्तेकर, हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, वर्धा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २५ जून २०१८ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२, २०१८ / श्रावण २५-३१, शके १९ ४० 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा . श्री . एस . एस . जहागिरदार , न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ६ जून २०१८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७६१.- श्री. एस. एस . जहागिरदार , न्यायाधीश , ५ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ६ जून २०१८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक ३ जून २०१८ ते दिनांक ५ जून २०१८ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची वाढीव अर्धवेतनी रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . एस . एस . जहागिरदार , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू 

राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस. एस . जहागिरदार , हे न्यायाधीश , ५ वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २५ जून २०१८ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


- 


" 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. श्री . एस . एस . जहागिरदार , न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २८ मे २०१८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७६२.- श्री . एस. एस . जहागिरदार , न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २८ मे २०१८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३१ मे २०१८ ते दिनांक २ जून २०१८ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्धवेतनी रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 
३ जून २०१८ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . एस. एस. जहागिरदार , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , ५ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस. एस . जहागिरदार , हे न्यायाधीश , ५ वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न 
होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २५ जून २०१८ . 


सी . प्र. हंजनकर, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई. 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १६-२२, २०१८/ श्रावण २५-३१, शके १९ ४० 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा.. श्री . बी. एम . कार्लेकर , न्यायाधीश , ४ थे कामगार न्यायालय, नागपूर यांचादिनांक २२ मे २०१८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७६३.- श्री . बी . एम. कार्लेकर , न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक २२ मे २०१८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २३ मे २०१८ ते दिनांक २५ मे २०१८ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 
२६ मे २०१८ ते २७ मे २०१८ हे सुटट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . बी. एम. कार्लेकर, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 


~ 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . बी . एम . कार्लेकर , हे न्यायाधीश , ४ थे कामगार न्यायालय , नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई. 


दिनांक २५ जून २०१८ . 


~ 


वाचा. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
श्रीमती सी . ए. नाथानी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ११ जून २०१८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७६४. – श्रीमती सी . ए. नाथानी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ११ जून २०१८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २ जुलै २०१८ ते ७ जुलै २०१८ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १ जुलै २०१८ व 
रजेच्या पुढे दिनांक ८ जुलै २०१८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्रीमती सी . ए. नाथानी, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर, श्रीमती सी . ए. नाथानी, ह्या सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २५ जून २०१८ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२, २०१८ / श्रावण २५-३१, शके १९ ४० 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. श्री . डी . व्ही . ठाकरे , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ७ जून २०१८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७६५.- श्री . डी . व्ही . ठाकरे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ७ जून २०१८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ जून २०१८ ते १५ जून २०१८ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ९ जून २०१८ ते 
१० जून २०१८ व रजेच्या पुढे दिनांक १६ जून २०१८ ते १७ जून २०१८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात आली आहे . 

श्री . डी. व्ही. ठाकरे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी . व्ही. ठाकरे , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २५ जून २०१८ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


वाचा. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
श्रीमती व्ही. ए . राऊत , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर यांचा दिनांक ८ जून २०१८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७६६. – श्रीमती व्ही . ए. राऊत, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक ८ जून २०१८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ जून २०१८ ते १५ जून २०१८ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ९ जून २०१८ ते 
१० जून २०१८ व रजेच्या पुढे दिनांक १६ जून २०१८ ते १७ जून २०१८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात आली आहे . 

श्रीमती व्ही . ए. राऊत , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती व्ही . ए. राऊत, ह्या सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


. 


- 


आदेशावरून , 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक २५ जून २०१८ . 


. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


